महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.४३/१३-ओ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: १७ मार्च, २०२२ 


विषय:- मा.औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे दाखल 
संकीर्ण पि.जि.ए.क्र.०१/२०१९ ते ०४/२०१९ व संकीर्ण यु.एल.पी. 
क्र.०१/२०२० मध्ये बाजू मांडणाऱ्या अँड.विनोद ब. भोळे, जिल्हा 
सरकारी वकील यांना वकील फी अदा करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


संदर्भ:- शासन ज्ञापन क्र. न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.४३/१३-अे, दि.३/३/२०२१. 
ज्ञापन:- 
मा.औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे दाखल संकीर्ण पि.जि.ए.क्र.०१/२०१९ ते 


०४/२०१९ व संकीर्ण यु.एल.पी.क्र.०१/२०२० या न्यायालयीन प्रकरणी अँड.विनोद ब. भोले, 


जिल्हा सरकारी वकील यांनी शासनाच्या वतीने बाजू मांडलेली आहे. त्यानुषंगाने अँड.विनोद ब. 


भोले यांनी शासनाच्या वतीने बाजू मांडल्याबाबत वकील फी एकूण रक्कम रु.५२,५००/- पैकी 


अग्रीम (अँडव्हॉन्स) रु.२२,५००/- अदा करण्यास Pants दि.३/३/२०२१ रोजीच्या शासन 


ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती. 


२. या वरील होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष १०३, बी बीयाणे 


(00)(09) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र २४०१ ०२६१ अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीमध्ये 


उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा असे, संदर्भाधिन ज्ञापनान्वये सूचित करण्यात 


आले होते. परंतु सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुरेसे अनुदान उपलब्ध न झाल्याने सदर 


रक्‍कम अदा करण्यात आली नाही. तरी लेखाशिर्ष १०३, बी बीयाणे (00)(09) तालुका बीज गुणन 


प्रक्षेत्र २४०१ ०२६१ अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-दोन 


सुधारित शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ मधील अ.क्र.४८ नियम क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास दिलेल्या अधिकरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः न्यायाप्र-२०२०/प्र.क्र.४३/१३-ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०२२०३१७१२१३५५४९०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र- (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा) मुंबई 
२) विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
४) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५ निवड नस्ती / का.१३-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


